शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.७९/नियोजन-२ 


रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड, दापोळी व मंडणगड 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- ०८ मे, २०१८. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र 


क्रमांक मुअ(मु/ रेखाचित्र शाखा/ दर्जोन्नती-१३/ १९११,दि.०३/०४/ २०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये 


रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड, दापोली व मंडणगड तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून culad करणेबाबत प्रस्ताव सादर केलेला आहे. तसेच रस्ते 


दर्जोन्नत करण्याची जिल्हा परिषद, रत्नागिरी ने मागणी केली आहे. या रस्त्यांचे महत्त्व विचारात 


घेता, हे रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 


रत्नागिरी यांची मागणी विचारात घेता रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड, दापोली व मंडणगड तालुक्यातील 


खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक quad दर्जान्नती 

क्र. रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 

क्रमांक लांबी (कि.मी) | एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी) 

्‌ प्रतजि.मा.१४ ते सुसेरी दयाळ इतर जिल्हा ।०/०० ते 99/00] २१.००  । प्रमुख 
फुरूस पोयनार पिसई ते रा.मा.९७ मार्ग-२८ | (११.०० कि.मी.) जिल्हा 
रस्ता. इतर जिल्हा । ०/०० ते १०/०० मार्ग-७८ 

मार्ग-२९ । (१०.०० कि.मी.) 

२. रा.मा. 909 d चिचघर तिसे जामगे ग्रामीण  ।०/०० ते ८/५००| ११.०० । प्रमुख 
सोनारवाडी सिमेचीवाडी मार्ग-०४  ।(८.५०० कि.मी.) जिल्हा 
बौध्दवाडी ते प्र.जि.मा. १२ रस्ता. ग्रामीण ०/०० ते २/५०० मार्ग-७९ 

मार्ग-०२ । (2.400 कि.मी.) 

3. fad झोळीचीवाडी शिगवणवाडी। ग्रामीण ।०/०० ते १०/००| १०.०० | प्रमुख 
धनगरवाडी रस्ता मार्ग-३५ ‘| (90.00 कि.मी.) जिल्हा 


मार्ग-८० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.9७९/नियोजन-२ 


४. | किजळेतर्फे नातू कळकरायवाडी ग्रामीण ।०/०० ते ५/००|, ११.०० | प्रमुख 
प्रजि.मा. १६ ते मांडवे कोसुंबवाडी मार्ग-६८ | (4.00 कि.मी.) जिल्हा 
रस्ता. ग्रामीण ०/०० ते ६/०० मार्ग-८१ 

मार्ग-१८५ | (६.०० कि.मी.) 

५. | किंजळे, कळंबणी, वडगांव खुर्द ग्रामीण =| ०/०० ते ६/५००|, १०.०० | प्रमुख 
आवाडेवाडी रस्ता हा रस्ता. मार्ग ०८ । (६.५०० कि.मी.) जिल्हा 

योजनाबाह्य । ०/०० ते ३/५०० मार्ग-८२ 
रस्ता (३.५०० कि.मी.) 

६. | सुकिवली, कर्टेल, तळे रस्ता. ग्रामीण 0/00 ते ७/०० १०.०० । प्रमुख 

मार्ग-१३ । (७.०० कि.मी.) जिल्हा 
नविन लांबी | ०/०० ते 3/०० मार्ग-८३ 
(३.०० कि.मी.) 

७. | प्रमुख जिल्हा मार्ग- १७ ते| इतरजिल्हा । ०/०० ते ४/००| १०.२५० । प्रमुख 
आंबवली, बिजघर, कुंभाड, खोपी | मार्ग-३८ । (४.०० कि.मी) जिल्हा 
ते प्रमुख जिल्हा मार्ग- १९ रस्ता. इतर जिल्हा । ८/०० ते १४/२५० मार्ग-८४ 

मार्ग-३९ ।(६.२५० कि.मी.) 

८. । राष्ट्रीय महामार्ग ६ ते आवाशी ग्रामीण १/०० ते ५/०० १०.०० प्रमुख 
गुणदे कुळवंडी रस्ता. मार्ग -३० । (४.०० कि.मी.) जिल्हा 

ग्रामीण ०/०० ते §/oo मार्ग-८५ 
मार्ग-३१ । (६.०० कि.मी.) 

९. | रा.मा.६६ बोरघर वावे तर्फे नातू ग्रामीण  । ४/६० ते 90/90] १०.१०० । प्रमुख 
बौध्दवाडी ते चिंचवली शिंगरवाडी मार्ग-४० । (4.400 कि.मी.) जिल्हा 
रस्ता. ग्रामीण ०/०० ते ४/०० मार्ग-८६ 

मार्ग-०३ । (४.०० कि.मी.) 
ग्रामीण ०/०० ते ०/६०० 
मार्ग-४५४ । (0.g00 कि.मी.) 

। बुरोडी, Sach, तेरेवायंगणी, इतर जिल्हा | ०/०० ते ९/००| २६.४०० | प्रमुख 
पन्हाळेकाझी, दाभीळ, पांगारी मार्ग-१५ । (९.०० कि.मी.) जिल्हा 
रस्ता. इतर जिल्हा । ०/०० ते ९/२०० मार्ग-८७ 

मार्ग-१८ । (९.२०० कि.मी.) 
इतर जिल्हा । ०/०० ते ८/२०० 
मार्ग-१७ ।(८.२०० कि.मी.) 

| १. | आगारवायंगणी भोपन पणदेरी इतर जिल्हा | 0/oo ते १०/००। १०.०० | प्रमुख 
रस्ता. मार्ग-१६ । (१०.०० कि.मी.) जिल्हा 

मार्ग-८८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.9७९/नियोजन-२ 


१२. | चिखलगांव फाटा ते बोरवली ग्रामीण  ।०/०० ते ६/४५० | ११.४५० | प्रमुख 
पंचनदी कोळथरे आपताडी मार्ग-१७ । (६.४५० कि.मी.) जिल्हा 
गोमराई रस्ता. इतर जिल्हा । ०/०० ते ५/०० मार्ग-८९ 

मार्ग-२५ (५.०० कि.मी.) 

१३. | जालगांव ते गावतळे रस्ता. इतर जिल्हा | ०/०० ते १६/२८०| १६.२८० । प्रमुख 

मार्ग-१९ । (१६.२८० कि.मी.) जिल्हा 
मार्ग-९० 

१४. | देव्हारे, वडवली, ]ोवरे, चिंचिघर, | इतर जिल्हा । ०/०० ते १२/०० २४.०० | प्रमुख 
जावळे, आंबवली, साखरी जेट्टी मार्ग-१० | (१२.०० कि.मी.) जिल्हा 
रस्ता. इतर जिल्हा । ०/०० ते १२/०० मार्ग-९१ 

मार्ग-०६ । (१२.०० कि.मी.) 

१५. | कुंबळे, तिडे, तळेघर, सडे होनाळे | इतर जिल्हा । ०/०० ते १०/९००, १०.९०० | FAW 
रस्ता. मार्ग-०८ | (90.200 कि.मी.) जिल्हा 

मार्ग-९२ 
ag. | सावरी, भागडेवाडी, निगडी, ग्रामीण  ।०/०० ते ३/८००| ११.३०० । प्रमुख 
शिगवण रस्ता. मार्ग-८७ ।(३.८०० कि.मी.) जिल्हा 
इतर जिल्हा । ५/०० ते १२/५०० मार्ग-९३ 
मार्ग-०१ (७.५०० कि.मी.) 

१७. | मंडणगड कोझर अडखळ सुले बुरी | इतर जिल्हा । ०/०० ते ११/००।, ११.०० | प्रमुख 
गोवले पेवे रस्ता. मार्ग-०२ । (११.०० कि.मी.) जिल्हा 

मार्ग-९४ 

१८ | प्रमुख जिल्हा मार्ग १६ ते वाडी ग्रामीण  ।०/०० ते ७/९००| १०.०५० । प्रमुख 
जैतापूर, वाडी बेळदार, सुमारगड मार्ग-२८ | (७.९०० कि.मी.) जिल्हा 
रस्ता. ग्रामीण ०/०० ते २/१५० मार्ग-९५ 

मार्ग-६ (2.940 कि.मी.) 

१९. | टांगर, शिरसोली, मुगीज रस्ता. इतर जिल्हा | ०/००ते  १०/००। १०.०० | प्रमुख 

मार्ग-१३ | (१०.०० कि.मी.) जिल्हा 
मार्ग-९६ 
एकूण २४४.७३० 
कि.मी. 


तसेच दाभट भोळवली देवाचा डोंगर इतर जिल्हा मार्ग-९ हा ८.५० कि.मी. लांबीचा रस्ता 


कुंबळे ते लाटवण रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग -४ (५.०० कि.मी.) मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
परिणामी, प्रमुख जिल्हा मार्ग -४ चे नामाभिधान कुंबळे लाटवण दाभट भोळवली देवाचा डोंगर 


रस्ता. (१३.५०० कि.मी.) असे होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.9७९/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत (२४४.७३०-५-८.५००) म्हणजेच २५३.२३० कि. मी. ने वाढ होवून 
एकूण लांबी (१५९२.९३० + २५३.२३०) म्हणजेच १८४६.१६० कि.मी. इतकी होईल. व इतर जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत (942.330 -८.५००) म्हणजेच १६०.८३० कि.मी. ने घट होऊन 
एकूण लांबी (१३९९.७४० - १६०.८३०) म्हणजेच १२३८.९१० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत ८५.९०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (६६९९.५०० - ८५.९००) 
म्हणजेच ६६१३.६००कि. मी. इतकी होईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०८१३३२४८०८१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tuk: 


harasht Public Works 
Wa roo p Department, postalCode=400032, st=Ma ti 


2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1 dc4f2e3b8db33e2a8a3 
d2dcfb496a3. 


Tukaram ११७पा€पणण कव 
(स्वरूप रायपुरे ) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ,रत्नागिरी (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 

करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


xn 


S 
~YS~X reo wer <-- 


८ 
९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


